केंद्र शासन सहाय्यित प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया 
उद्योग योजना (PMFME) सन २०२२-२३ मध्ये 
राबविण्यासाठी सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता 
राज्य हिस्स्याचा रु. ११४३.२४३३३ लाख निधी 
वितरीत करण्यास मान्यता देणेबाबत.... 

(२४०१ 8३४८) 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मस्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्र. प्रअयो-२०२२/प्र.क्र. १६९/९-अ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख:- १७ जानेवारी, २०२३ 


वाचा:- १. कृषिव पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.१२०/९-अ, दि. 23.92.2020 

वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि. ०४.०४.२०२२ 

केंद्र शासनाचा दि. २०.०४.२०२२ रोजीचा ई-मेल 

कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. प्रअयो-२०२२/प्र.क्र.१६९/९-अ, दि. २६.०७.२०२२ 

५. कृषिव पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. प्रअयो-२०२२/प्र.क्र.१६९/९-अ, दि. १२.०९.२०२२ 

६. राज्य नोडल अधिकारी (PMFME) तथा संचाळक (कृषि प्रक्रिया व नियोजन), कृषि 
आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे जा. क्र. पीएमएफएमई/सर्वसाधारण राज्य 
हिस्सा/९६१/२०२३, दि. १०.०१.२०२३ 


A) 


७८ AN 


प्रस्तावना :- 

केंद्र शासन पुरस्कृत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (Prime Minister Scheme for 
Formalization of Micro Food Enterprises (PMFME) योजना राज्यात सन २०२०-२१ पासून पुढील पाच 
वर्षासाठी म्हणजे सन २०२४-२५ पर्यंत राबविण्यास वरील वाचा येथील दि. २३.१२.२०२० रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आली आहे. सदर योजना सन २०२२-२३ मध्ये राज्यात राबविण्याकरिता वरील 
वाचा येथील दि. २६.०७.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रु. १७५.९० कोटी एवढया रकमेच्या 
आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 

केंद्र शासनाने वरील वाचा येथील दि. २०.०४.२०२२ रोजीच्या ई-मेल अन्वये योजनेंतर्गत वैयक्तिक 
लाभार्थी/ गट लाभार्थी प्रकल्प या घटकासाठी प्रथम राज्य हिस्याचे अर्थ सहाय्य नोडल बँकेस वितरीत 
करावे तद्‌नंतर केंद्र शासनामार्फत केंद्र हिस्सा वितरीत केला जाईल असे कळविले आहे. त्यास अनुलक्षून 
रु. १९४९.७९ लाख इतका राज्य हिळछ्याचा निधी also एजन्सी, प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग 
योजना (PMFME) तथा आयुक्त (कृषि) यांना वरील वाचा येथील दि. १२.०९.२०२२ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आला होता. आता वरील वाचा येथील दि. १०.०१.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये 
HOA मागणी लक्षात घेता रु. ११४३.२४३३३ लक्ष निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. त्यानुसार शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रअयो-२०२२/प्र.क्र. १६९/९-ओ 


शासन निर्णय :- 

केंद्र शासन पुरस्कृत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME) सन २०२२-२३ मध्ये 
राज्यात राबविण्याकरिता सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी राज्य हिस्सा रु. ११४३.२४३३३ लाख (रुपये अकरा 
कोटी त्रेचाळी लाख चौवीस हजार तीनशे तेहतीस फक्त) निधी नोडल एजन्सी, प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया 
उद्योग योजना (PMFME) तथा आयुक्त (कृषि) यांना वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदरहू निधी खालील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


राज्य मागणी क्र. डी-३ Demand No. D-3 

पीक Wa 2401-Crop Husbandry 
हिस्सा oo i 102-Food Grain Crop 
१०२-अन्नधान्य पिके (00)(36) Pradhan Mantri Micro 
(00)(3§) प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग Food Processing Industry 


Scheme (General) 
योजना (सर्वसाधारण) (राज्य हिस्सा ४०%) (State Share 40 %) 


३३-अर्थसहाय्य (2809 बी३४८) 33- Subsidies (2401 8348) 


३. सदर योजना सन २०२२-२३ मध्ये राबविण्याकरिता नोडल एजन्सी, प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया 
उद्योग योजना (PMFME) तथा आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक 
अधिकारी तर सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


४. या योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीचा तात्काळ विनियोग करण्यात यावा 
तसेच निधी विनियोगाच्या अनुषंगाने नोडल एजन्सी, प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME) 
तथा आयुक्त (कृषी) यांनी वेळोवेळी उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र व राज्य शासनास सादर करावे. 


५. संदर्भाकित शासन निर्णय दि. २३/१२/२०२० अन्वये विहित केलेल्या तरतुदींनुसार सदर योजनेची 
अंमलबजावणी करण्यात यावी व त्यानुषंगाने योजना सन २०२२-२३ मध्ये राबविण्याकरिता मार्गदर्शक 
सूचना कृषि आयुक्तालय स्तरावरून निर्गमित कराव्यात. 


६. निधी खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिकेमध्ये 
उल्लेख केलेल्या तसेच नियोजन व वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना, प्रचलित अटी व 
शर्ती तसेच वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 
७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०११७१६५१५००१०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने सांक्षंकीत करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


BABURAO MAHADU ASOLE 


(बा. म. आसोले) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
३) मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई-४०० ०३२. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रअयो-२०२२/प्र.क्र. १६९/९-ओ 


४) मा. विरोधी पक्षनेते, महाराष्ट्र विधानपरिषद/महाराष्ट्र विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
५) सर्व सन्माननीय विधानपरिषद/विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र राज्य 
६) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
७) अप्पर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
) 

) 


८) अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
९) अपर मुख्य सचिव (उद्योग), उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
१०) अपर मुख्य सचिव, plated विकास उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
११) प्रधान सचिव (पदुम), कृषि, waa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-४०० 032. 

१२) प्रधान सचिव (कृषि व फलोत्पादन), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० 032. 
१३) राज्य नोडल एजन्सी (पीएमएफएमई) तथा आयुक्‍त (कृषि), कृषी आयुक्तालय, पुणे. 
१४) राज्य नोडल अधिकारी (पीएमएफएमई) तथा संचालक (कृषि प्रक्रिया व नियोजन), पुणे. 
१५) ud विभागीय कृषि सह संचालक, महाराष्ट्र राज्य. 
१६) सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी/तालुका कृषि अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 
१७ सहायक संचालक (लेखा-१), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१८)महाळेखापाल 9/2, (लेखा व अनुज्ञेयता)/लेखा परीक्षा) मुंबई/नागपूर. 
१९) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
20) संचालक, लेखा व कोषागरे, मुंबई. 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 


29) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 

22) सह संचालक, ळेखा व कोषागरे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मुंबई-३२. 
23) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 

२४)माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

24) कक्ष अधिकारी (का.१४३१), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

२६) कक्ष अधिकारी (अर्थ.-१३/ व्यय-१), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

२७) कक्ष अधिकारी (२-अ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

२८)निवड नस्ती-९अओ. 


